मुंबई विद्यापीठातील, वर्ग-क आणि 
वर्ग-ड च्या पदांच्या अर्हतांना कार्योत्तर 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
क्र. संकिर्ण २३१२/ प्र.क्र. १५९ /विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १) संचालक, उच्च शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक युएनआय/ मुंवि/भरती प्रकिया/मुंवि/ 
२०२३/ विशि-१ दिनांक २६ सप्टेंबर,२०२३. 
२) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ यांचे पत्र क्रमांक मासंवविक/ईसीडी/२०२३- २४/१०८२ 
दिनांक २८ डिसेंबर,२०२३. 
प्रस्तावना:- 
मुंबई विद्यापीठाकडून शिक्षकेतर पदे भरण्यासाठी दि.२८ मार्च, २०१३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. विद्यापीठाकडून सदर पदांची अर्हता विहित करण्यात आली होती. त्यानुसार 
राबविण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेंतर्गत १४६ कर्मचाऱ्यांची विद्यापीठाकडून निवड करण्यात आली 
आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम,१९९४ चे कलम ५ (११) मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठाकडून 
विहित करण्यात आलेल्या अर्हतांना शासनाची मान्यता प्राप्त करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, अशी 
मान्यता प्राप्त करण्याचे अनावधानाने राहून गेल्याचे विद्यापीठाने कळविले आहे. तसेच, अड्या अर्हतांना 
कार्योत्तर मान्यता देण्याची विनंती संचालक, उच्च शिक्षण आणि मुंबई विद्यापीठ यांनी केली होती. 
त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

मुंबई विद्यापीठाकडून शिक्षकेतर पदे भरण्यासाठी दि.२८ मार्च, २०१३ रोजी जाहिरात प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पदांच्या अर्हतांना, महाराष्ट्र 
विद्यापीठ अधिनियम,१९९४ चे कळम ५ (११) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे कार्योत्तर मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


क्र. | पदनाम विद्यापीठाने विहित केलेली अहता. 

१. | संशोधन सहायक १)मान्यताप्राप्त संस्थेची/विद्यापीठाची मानसशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(उपयोजीत मानसशास्त्र । (Master's Degree in Psychology) 

२. | संशोधन सहायक १)मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची राज्यशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(राज्यशास्त्रव (Master's Degree in Politics) 
नागरिकशास्त्र) 

३. । संशोधन सहायक १)मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची अर्थशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(अर्थशास्त्र) (Master's Degree in Economics) 

४. | संशोधन सहायक १)मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची संस्कृत विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(संस्कृत) (Master's Degree in Sanskrit) 

५. | संशोधन सहायक (विधि) | १मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची विधि विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 

(Master's Degree in Law) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २३१२/ प्र.क्र. १५९ /विशि-१ 


६. 


शोधन सहायक 
(समाजशास्त्रो 


१मान्यताप्राप्त संस्थेची/ समाजशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. (Master's 
Degree in Social Science) 


कनिष्ठ HY HS 


१माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी. उत्तीर्ण. 

२)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्यास प्राधान्य. 

३])लघुलेखन वेग इंग्रजी किमान१०० शब्द प्रति मिनीट व मराठी किमान ८० 
शब्द प्रति मिनीट ही शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे 
आव्यक. 

४ टंकलेखन इंग्रजी किमान vo शाब्द प्रति मिनीट व मराठी किमान ३० शब्द 
प्रति मिनीट ही शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. 


अभिलेख सहायक 


१) मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची ग्रंथालय शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी. (Degree in Library Science) 


सांख्यिकी लिपिक 


१) मान्यताप्राप्त संस्थेची/ विद्यापीठाची सांख्यिकी विषयातील पदवी. (B.Sc. 
Statistics) 


१०. 


कनिष्ठ टंकलिपीक 
(सामान्य प्रशासन) 


१) माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण. 

२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्यास प्राधान्य. 

3) टंकलेखन वेग इंग्रजी किमान vo शाब्द प्रति मिनीट व मराठी किमान 30 
शब्द प्रति मिनीट ही शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे 
आव्यक. 

४) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत 
एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक. 


११, 


कनिष्ठ टंकलिपीक 
(वित्त व लेखा) 


१) माध्यमिक शालांत परीक्षा एस.एस.सी.) उत्तीर्ण. 

२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य पदवी (बी.कॉम.) धारण करणाऱ्यास 
प्राधान्य. 

३) टंकलेखन वेग इंग्रजी किमान vo शाब्द प्रति मिनीट व मराठी किमान 30 
शब्द प्रति मिनीट ही शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे 
आव्यक. 

४) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत 
एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक. 


१२. 


दूरध्वनी चालक 


१)माध्यमिक झाळलांत परीक्षा 5.5.0. उत्तीर्ण. 

२)शासनमान्य संस्थेचे दूरध्वनी चालक पदविका/कोर्स (DiplomalCertificate in 
Telephone 008690) प्रमाणपत्र, 

३)महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत 
एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक. 


१३ 


दूरध्वनी परिचर 


१माध्यमिक झालांत परीक्षा S.S.C. उत्तीर्ण. 

२)शासनमान्य संस्थेचे दूरध्वनी चालक पदविका/कोर्स (DiplomalCertificate in 
Telephone 008690) प्रमाणपत्र. 

३)महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडील अधिकृत 
एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक. 


१४. 


प्रापत परिचर 


१)माध्यमिक शालांत परीक्षा S.S.C. उत्तीर्ण. 
२)शासनमान्य संस्थेचे ग्रंथालय शास्त्र पदविका/कोर्स (08८8 Course in 
Library Science) प्रमाणपत्र. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २३१२/ प्र.क्र. १५९ /विशि-१ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१४५७००५१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
AJ | T M A D H U KA R R AO TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2,5.4.20=deb45560947 9b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e8fe229d 

6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B AW | S KA R serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD389926 
1FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR, 
Date: 2024.02.06 14:57:10 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) संचालक,उच्च शिक्षण, पुणे. 
2) सहसंचालक,उच्च शिक्षण संचालनालय,मुंबई. 
३) कुलसचिव,मुंबई विद्यापीठ. 
४) निवड नस्ती (विशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


